दर्शनिका विभाग, मुंबई- यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक,क्रमांक: Fa - २०१९/ प्र.क्र.३०/सांका.-२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ आक्टोबर, २०१९. 


संदर्भ : शासन निर्णय, क्रमांक: दर्ठनि-२०१९/प्र.क्र.३०/सांका.-२, दि.२३.०९.२०१९. 


शुध्दीपत्रक-: 


उपरोक्त शासन निर्णयामधील पृष्ठ क्र.१ वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
“मागणी क्रमांक झेड डी-१, २२२०- माहिती व प्रसिध्दी, ६०- इतर, ११०- WHR (०१)(०१) भारतीय 
स्वातंत्र्य आंदोलन इतिहास समिती, महाराष्ट्र राज्य (२२०२ ०४९१) -०१ वेतन” या ऐवजी “मागणी 
क्रमांक झेड डी-१, २२२०- माहिती व प्रसिध्दी, ६०- इतर,(००) ११०- WHRM (०१)(०१) भारतीय 
स्वातंत्र्य आंदोलन इतिहास समिती, महाराष्ट्र राज्य (२२२० ०४९१) -०१ वेतन” असे वाचावे. तसेच 
सुधारीत विवरणपत्र १ व २ सोबत जोडण्यात आलेले आहे. 
सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१०१११५०१३८९१२३ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Sawant Balasaheb 
Ishwar 
Date: 2019.10.14 16:05:18 +05'30' 
(बाळसाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. वित्त विभाग , मंत्रालय,मुंबई. 

६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती -सां.का.२. 


Cc AW AD -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दर्शनि - २०१९/ प्र.क्र.३०/सांका.-२. 


दर्शनिका विभाग, मुंबई अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत... 


शासन निर्णय क्रमांक- दर्डनि-२०१९/प्र.क.३०/सां.का.२ दि. ११ ऑक्टोबर, २०१९ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-१ 
अ.क्र. पद संख्या । वेतनस्तर 
१. | संशोधन अधिकारी २ | S-94, रु. ४१८००-१३२३०० 
२. । सहाय्यक संशोधन अधिकारी 8 । 5-१४, रु. ३८६००-१२२८०० 
३. | मराठी टंकलेखक ३ | 5-६, रु. १९९००-६३२०० 
४. । शिपाई | १_| 5-१, रु. १५०००-४७६०० 
एकूण पदे | 90 | 
विवरणपत्र-२ 
अ.क्र. पद | संख्या | वेतनस्तर 
१. अधीक्षक १ | S-9B, रु. ३८६००-१२२८०० 
२. सहाय्यक संशोधन अधिकारी 2 | 5-१४, रु. ३८६००-१२२८०० 
3 इंग्रजी टंकलेखक q । 5-७, रु. २१७००-६९१०० 
एकूणपदे| ४ | 


Digitally signed by Sawant Balasaheb 
Ishwar 
Date: 2019.10.14 16:05:51 +05'30' 


(बाळसाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


